सन २०२४-२५ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान = (MSRLM) 
अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 
(TSP) निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मजिअ - २०२४/प्र.क्र.५४/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जुलै,२०२४. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, मजिअ - २०२४/प्र.क्र.५४/योजना-३, दिनांक २२ जुले,२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा क्र.१ शासन निर्णयामधील पृष्ठ क्रमांक २ वरिल परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये 
“राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने, या शासन 


निर्णयाव्दारे वितरीत होणारा निधी संबंधित योजनेच्या 58॥19।16॥1५0०81/0961०0/ (SNA) खात्यामध्ये 


वर्ग करण्यात यावा” असे नमूद केले आहे, त्याऐवजी “राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
(NRLM) ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने, या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत होणारा निधी संबंधित 
योजनेच्या Single Nodal Agency (SNA) खात्यामध्ये वर्ग करण्यात यावा” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३०११५४०४६३२० असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK ASHOK 
DAINGADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cba 
A H kK ed9d19ba0d0043df1 69c83be27faeb8bf0 
45b, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=670EBOFA576F65F4406D0 
DAI N GA D F 31E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2 
AD1A6605DBF, cn=VIVEK ASHOK 
DAINGADE 
Date: 2024.07.30 16:14:53 +05'30' 


( विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी 


दिल्ली. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मजिअ-२०२४/प्र.क्र.५४/योजना-३ 


३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० 
६१४. 

५) उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५वा 

मजला, दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 

४०० ६१४. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे. 

) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (का.६/का.१७) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) वित्त विभाग (व्यय-१४) व ( अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


